सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. 
जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे - 
मोटार वाहन खरेदी अग्निमे.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. मोसाअ १३१८ /(१ /प्र.क्र. ०९/का-पाच, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०७मे २०१८ 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१०/प्र. क्र. ३४/१०, विनियम, दि. ३० सप्टेम्बर २०१० 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र. मोसाअ २०११/प्र. क्र. २४/११, का.५ दि. ७ जानेवारी २०१३ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अग्रिम २०१३/प्र. क्र. १०/२०१३, विनियम, दि. २० ऑगस्ट २०१४ 

शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 


संदर्भ- १ 
२ 
३ 
४ 


) 
) 


) 
) 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, मुख्यलेखाज्ीर्ष ७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२)(००)(०१) 
मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (७६१० ०४८१) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “ब” मधील स्तंभ २ येथील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी, 
स्तंभ ४ येथील नमूद नियंत्रक/मंजुरी अधिकारी यांना विवरणपत्र “अ” मधील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. ५,५१,८९० /- (रु. पाच लाख एकावन्न हजार आठशे नव्वद फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन 
राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती :- 


१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार, मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम १३६,१३७ व १३९ च्या अधिन 
राहून तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्निम-२०१३/प्र.क्र. १०/२०१३/विनियम, दि. २०.०८.२०१४ मधील सूचना 
व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून तसेच सदर झासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करून वितरित 
करण्याची दक्षता मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) सर्व मंजुरी/नियंत्रक अधिकारी यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे (808) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (808) त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच 
महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


३) अर्जदार खरेदी करणार असलेल्या मोटार वाहनाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक रक्‍कम 
तात्काळ शासनास परत करावा व तसे शासनास अवगत करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८ /(9) /प्र.क्र. ०९/का-पाच, 


४) अर्जदारास त्याच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या रकमेइतकेच अग्निम मंजूर करावे. निर्देशिलेल्या अर्जदाराव्यतिरिक्‍्त 
दुस-या कोणत्याही अर्जदारास हे ANF देय होणार नाही. 


५) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एखाद्या मंजुरी/नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले 
असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आव्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने करावी. 


६) मोटार वाहन अग्रिम अधिकारी/कर्मचा-यास त्यांच्या सेवा कालावधीत एकदाच देय राहील. 


७ प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित केळेली रक्‍कम त्वरीत शासनास 
प्रत्यार्पित करण्यात यावी. तसेच काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल 
तर तसे या विभागास शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १० दिवसाच्या आत कळविण्यात यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबधित मंजूरी/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


८) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय odor दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महाळेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक 
खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hes 
स्किपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


९) नविन मोटार सायकल अग्निम वसूली ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह, स्कूटर ahs वसूली ४८ समान 
मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह तसेच मोपेड अग्निम वसूली ३० समान हपृ्‌त्यांमध्यठ व्याजासह वसूल करण्यात यावी. तसेच 
नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणा-या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमत: मुद्दलाची १०० समान 
मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली go हप्त्यात करावी. मात्र, एखादा अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे प्रकरणपरत्वे १६०/६०/४८/३० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल 
तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत. 


qo) नविन मोटार वाहन, अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलीत तीन चाकी सायकल, स्कूटर, मोपेडचा विमा 
शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चाळू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११) अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती 
नियमानुसार करण्यात झाली असावी आणि नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी पाच वर्षाची सळग सेवा झाली असावी. 


१२) अग्निम मंजूर केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रतीसह अर्जदाराने अग्निम त्याच कारणासाठी वापरल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र या विभागास ताबडतोब पाठविण्यात यावे. तसेच खरेदीखत आणि गहाणखताच्या प्रती संबंधित अधिकारी / 
कर्मचारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेऊन मंजूरी प्राधिका-यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये जतन कराव्यात. 
संबंधित अर्जदारास अग्रीम मंजूरीच्या वेळी याबाबत आवश्‍यक सुचना देण्यात याव्यात. अन्यथा सदर प्रकरणी शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रीम-१०९५/प्र.क्र.७०/९५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ अन्वये कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोसाअ १३१८ /(9) /प्र.क्र. ०९/का-पाच, 


१३) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मोटार सायकल अग्निमाबाबत त्यांच्या सेवापुस्तकात 
त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत शासनास सादर करावी. 


१४) हा खर्च "मागणी क्र.जे-५ मुख्यलेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, याखालील उपशीर्ष (२०२) (००) (०१) 
मोटार वाहने खरेदी अग्रीमे (संकेतांक ७६१० ०४८ १) -(योजनेतर/दत्तमत) यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१५) मोटार वाहने खरेदी अग्निमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचा-यासाठी कर्जे इ., २०२-मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी 
आगाऊ रकमा (9६१० ५०२४) या जमाशीर्षाखाली जमा करावी व त्यावरील व्याज ००४९ व्याजाच्या जमा रकमा Loo इतर 
जमा रकमा, (०१) (४५) (ii) मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी आगाऊ रकमा (००४९ १७४७ या जमाशीर्षाखाली जमा करावी. 


१६ सदरहू ज्ञापन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अंदाज २०१३/प्र. क्र. ८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल २०१३ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अट क्र. ८ मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय निधी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र समजण्यात यावे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०७१५०८१६१२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ . Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
A ku S | nN g N a rs h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea4b 
Va Sa ve 15e66c8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Date: 2018.05.07 15:13:17 +05'30' 
आ ल 
(आ.न. वसावे ) 


सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- विवरणपत्र “अ” व “ब” 


प्रत, 


ee) 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रमुख न्यायाधीशा,कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक/नागपूर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक/पुणे/सातारा/अमरावती/तचंद्रपूर/गडचिरोली 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक/पुणे/सातारा/अमरावती/'चंद्रपूर/गडचिरोली 

९) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन -23 कार्यासन २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती /का.५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


& S&S ks See 42 


nm 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ' 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३१८/(१)/प्र.क्र.०९/का.पाच, दि. ०७ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे 


रुपयात) 
अ. क्र. DDO/ CO मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर करावयाचे 
code अग्रीम (रुपये) 

| a | २ ३ 1 ४ षु 
| a | 5००१९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक अ.क्र. १ नवीन स्कुटर ६०००० 
२0००७० प्रमुख न्यायाधीडा, कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक अ.क्र. २ नवीन मोटार सायकल ५६६८० 
३ 00००२३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे अक्र.३व४ नवीन स्कुटर ११६७१० 
४.._0००२४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा अक्र. ५ नवीन स्कुटर ५६३२० 
५ 00०००८ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती अ.क्र. ६ नवीन स्कुटर ६०००० 
६ 00००३५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर अ.क्र.७व ८ नवीन स्कुटर १०५१८० 
७ 00०००६ प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, नागपूर अ.क्र. ९ नवीन मोटार सायकल ४५००० 
८. 00३६ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली अ.क्र. १० नवीन स्कुटर ५२००० 
एकूण रु. पाच लाख एकावन्न हजार आठशे नव्वद फक्त ५५१८९० 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


A ku Si n g N a rs h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea 


Va Sa ve 4b15e66c8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Date: 2018.05.07 15:13:35 +05'30' 


(आ.न.वसावे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग, क्र. मोसाअ १३१८/(१)/प्र.क्र.०९ /का.पाच, दि. ०७ मे २०१८ सोबतचे विवरणपत्र, (आकडे 
रुपयात) 
अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन मंजूर शेरा 
करावयाचे 
अग्रीम (रुपये) 
a 2 3 PB 4 द | 8 | 
षि श्री. प्रकाश रामदास जेजुरकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नविन स्कुटर 
नाशिक ६०००० नियमानुसार 
२ श्री. दिलीप जगन्नाथ केल्हे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक । नवनि मोटार 
न्यायालय, नाशिक सायकल ५६६८० नियमानुसार 
३ श्री. विक्रम वाल्मीक सोनवणे कोर्ट किपर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | नविन स्कुटर 
पुणे ६०००० नियमानुसार 
४ श्री. विशाल दिलीप निकम वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नविन स्कुटर 
पुणे ५६७१० नियमानुसार 
५ श्री. सचिन चंद्रकांत पंडीत प्रमुख बेलिफ । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | नविन स्कुटर 
सातारा ५६३२० नियमानुसार 
६ श्रीमती रोइना नुतन Hes लघु लेखक  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | नविन स्कुटर 
( निम्न श्रेणी) अमरावती ६०००० नियमानुसार 
७ श्री. विशाल भाउराव भुरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजञा, | नविन स्कुटर 
चंद्रपूर ५२५९० नियमानुसार 
८ श्री. भास्कर मारोतीराव गुरव कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीछा, | नविन स्कुटर 
चंद्रपूर ५२५९० नियमानुसार 
९ श्री. संजय नारायणराव तेलरांधे विवाह प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक । नवनि मोटार 
समुपदेशक न्यायालय, नागपूर सायकल ४५००० नियमानुसार 
i श्री. हरीश म. पेटकर लघु लेखक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, | नविन स्कुटर 
(निम्न श्रेणी) गडचिरोली ५२००० नियमानुसार 
एकूण पाच लाख एकावन्न हजार आठशे नव्वद फक्त ५५१८९० 


Akusing Narshi Vasave 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5ab84183e07eb916b3161523e73f561 10b7dfcea4b15e66c 


Page 1 


8dac75aa76eaad47, cn=Akusing Narshi Vasave 
Date: 2018.05.07 15:13:49 +05'30° 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


